महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि सह 
संचालक, संवर्गाची दि.०१/०१/२०२४ स्थित 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२४/प्र.क्र.१८४/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१/०६/२०२१. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि-२०२३/प्र.क्र.१०/१५-अ, दि.२५/०४/२०२३ 
3. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र.ओईएक्स/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.-२४/कृससं/आस्था-१/१४७७९, 
दिनांक ०३/०६/२०२४. 


शासन परिपत्रक :- 

शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २५/०४/२०२३ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. दि.०१/०१/२०२३ ते दि.३१/१२/२०२३ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
अधीक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातुन महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गात पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
दिलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गाच्या दि.०१/०१/२०२४ स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक 
संवर्गाच्या दि.०१/०१/२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूचीतील ७ अधिकारी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेले 
आहेत व ३ अधिकारी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१/०६/२०२१ रोजीच्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार सेवानिवृत्त 
व पदोन्नत झालेल्या १० अधिकाऱ्यांची नावे वगळून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि सहसंचालक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त (कृषि यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि सहसंचालक यांच्या 
(र॒जेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी 
घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८११४३५४०९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
4.20: 


36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a79c1cf6 
9a588f212b260e, postalCode=400032, st=Mahi 


lal 
A KH A R KA R serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C28D 
F723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH SAKHARKAR, 
D 


2024.08.28 11:58:40 +05'30' 


सोबत:-वरील प्रमाणे (अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कृषि सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

निवड नस्ती /१५अ. 


ec wav A OO 


परिशिष्ट तीन 


¢ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ कृषी सहसंचालक 
२  वेलनश्रेणी:- S-24: ७८८०० - २०९२०० 
३ दि. जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रवर्ग ज्येष्ठता 
नियुक्‍तीनंतर ere 
ज्येष्ठता pees ee नियुक्‍ती दिनांक सेवानिवृत्ती 
न ard ata | नियुक्‍तीचा मार्ग | जन्म तारीख | प्रवर्ग बदलला geod te शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक /ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) मानीव दिनांक 
a eee fo 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
३०.१२.२०२१ = 
श्री.बी.जी. बिराजदार | तात्पुरती पदोन्नती 3१.१२.२०२१ ३१.०५.२०२५ बी.एस.सी.(कृषी) क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
(मध्यान्होत्तर) 
राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
३०.१२.२०२१ ३०.१२.२०२१ = 
श्री.ओ.एच. किरनळ्ळी | तात्पुरती पदोन्नती | १३.०२.१९६८ २८.०२.२०२६ ।एम.एस.सी.(कृषी) क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
(मध्यान्होत्तर) | (मध्यान्होत्तर) 
राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
श्री.के.एस.मुळे तात्पुरती पदोन्नती | २५.०२.१९६७ ३१.१२.२०२१ | 3१.१२.२०२१ | २८.०२.२०२५ (एम.टेक. क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


श्री.एस.बी.आळसे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०३.१९६६ 


श्री.ओ.एम..माने तात्पुरती पदोन्नती | ०३.०६.१९६८ 


३१.१२.२०२१ 


(मध्यान्होत्तर) 


३१.१२.२०२१ 


३१.१२.२०२१ 


३१.१२.२०२१ 


२९.०२.२०२४ 


३०.०६.२०२६ 


एम.एस.सी.(कृषी) कृषीविद्या 


बी.एस.सी.(कृषी) 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


श्री. एस.के.दिवेकर २२.०९.१९६७ 


तात्पुरती पदोन्नती 


०१.०८.२०२२ 


(मध्यान्होत्तर) 


२९.०७.२०२२ 


३०.०९.२०२५ 


बी.एस.सी.(कृषी) 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


प्रवर्ग 


ज्येष्ठता 
(नियुक्‍तीनंतर दिनांक 
ज्येष्ठता कजी टि नियुक्‍ती दिनांक सेवानिवृत्ती 
, ard ate | नियुक्‍तीचा मार्ग | जन्म तारीख | प्रवर्ग बदलला pee Pet शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक /ज्येष्ठतेचा दिनांक 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) मानीव दिनांक 
? ? 3 ह 0 & b टं eee fo 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
०४.०८.२०२२ 9 
षि श्री. ठी.बी.बोटे तात्पुरती पदोन्नती | १५.०६.१९६६ खुला २९.०७.२०२२ | 3०.०६.२०२४ बी.टेक. क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
(मध्यान्होत्तर) 


श्री. टी.एस.मोटे 


तात्पुरती पदोन्नती 


०५.०६.१९६७ 


०५.०८.२०२२ 


(मध्यान्होत्तर) 


०१.०८.२०२२ 


-०६.२०२५ 


एम.एस.सी.(कृषी) वनस्पती 


विकृतीशास्त्र 


राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


श्री.आर.एस. 


नाईकवाडी 


श्री. एम.एल.चपळे 


तात्पुरती पदोन्नती 


तात्पुरती पदोन्नती 


३०.०७. १९६८ 


०४.०७.१९६६ 


०१.०८.२०२२ 


(मध्यान्होत्तर) 


०४.०८.२०२२ 


०१.०८.२०२२ 


०१.०८.२०२२ 


बी.एस.सी.(कृषी) 


बी.एस.सी.(कृषी) 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


श्री. पी.बी.शेळके 


श्री. एम.आर.वाघ 


तात्पुरती पदोन्नती 


तात्पुरती पदोन्नती 


०१.०६.१९६६ 


०५.०६.१९६६ 


०२.०८.२०२२ 


०२.०८.२०२२ 


०१.०८.२०२२ 


०१.०८.२०२२ 


बी.एस.सी.(कृषी) 


एम.एस.सी.(कृषी) बीज 


तंत्रज्ञान 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


अग 


श्री. व्ही.जे.आवटे 


श्री. एस.सी.बोरकर 


तात्पुरती पदोन्नती 


तात्पुरती पदोन्नती 


०३.०६.१९७० 


२७.०६.१९६९ 


Gel 
> 


०१.०८.२०२२ 


२३.०९.२०२२ 


०१.०८.२०२२ 


२३.०९.२०२२ 


३०. 


०६.२०२७ 


बी.एस.सी.(कृषी) 


बी.एस.सी.(कृषी) फलोत्पादन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहुन शासन मान्यता. 


